अर्थसंकल्पीय अनुदान 2098-2020 मागणीक्र. 
वाय-०४, लहान पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे 
अन्वेषण व विकास आस्थापना (योजेनेत्तर) 
(२७०२ ३९१८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६१९/प्र.क्र.७०/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल VISA इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग,नवीन मंत्रालय इमारत,मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २६ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा:- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्तसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः SYST १६१९/प्र.क्र.७०/पापु १५ 
दि.२६.०४.२०१९ 

३) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्रमांकः अर्तसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

सन २०१९-२०२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन विधेयक मंजुर होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठीचा(माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्यांचा) खर्च भागविण्यासाठी 
विधानमंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन(ळेखानुदान) विधेयक, २०१९” मंजुर केले होते. सदर चार 
महिन्यांसाठी विभागांना दर्शविलेल्या रकमांचे अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणाळीवर(बीम्स) वितरण करण्याबाबत संदर्भाधिन क्रमांक १ अन्वये सुचित करण्यात आले होते. 
त्यानुषंगाने लेखाशीर्ष २७०२-लहान पाटबंधारे(२७०२ ३९१८) खाली वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० करीता 
मंजुर अनुदानापैकी लेखानुदान अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर संदर्भाधिन क्रमांक 
२ अन्वये वितरित करण्यात आले होते. 


०२. “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१९” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेळी आहे आणि तो महाराष्ट्र अधिनियम क्रंमाक ०८ म्हणून 
महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-०४ दि. ०४.०७.२०१९ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. वित्तीय 
वर्ष २०१९-२०२० च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीची मासिक विवरणपत्रे अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणाळीवर(बिम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०१९-२०२० च्या 
प्रथम नऊमाहीकरीता(डिसेंबर २०१९ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीय निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादित अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण(बीम्स) प्रणाळीवर वितरण करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये सुचित करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः SYST १६१९/प्र.क्र.७०/पापु-१५ 


०३. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “२७०२ लहान पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 


आस्थापना(योजनेत्तर)(२७०२ ३९१८)” या लेखाशीर्षाखाली रु. ४६,७८,२८,०००/- इतकी तरतुद 
करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ नुसार सदर लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात 
MSS अनुदान संचालक, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध करून देण्याची बाब 
विचाराधिन आहे. 
शासन निर्णय:- 

सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणेची आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-६ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू.१२४७५५५००/- अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन 


निर्णयाद्वारे मुक्त करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात). 
अ. | तपशीलवार लेखाशीर्ष | वित्तीय वर्ष | सन २०१९-२० | वितरित केलेले वितरित 
क्र २०१९- च्या प्रथम ९ | लेखानुदान करावयाचे 
२०२० मंजुर | महिन्यांकरीता | एप्रिल, २०१९ते| अनुदान 
तरतुद ६०% प्राप्त । जूले, २०१९ | ऑगस्ट, २०१९ 
अनुदान ते डिसेंबर, 
२०१९ 
०१-वेतन ४४६५३८ २६७९२२.८०० | १४८८४६ ११९०७६.८ 
०३-अतिकालिक भत्ता । ६२४ ३७४.४०० २०८ १६६.४ 
०६-विद्यु टेलिफोन | ३१०० १८६०.००० ।१०३३ ८२७ 
पाणी पट्टी 
४ ।११- प्रवास खर्च ७०८७ ४२५२.२०० | २३६२ १८९०.२ 
५ | १३-कार्यालयीन खर्च ४१९७ २५१८.२०० ।१३९९ १११९.२ 
६ | १४-भाडेपट्टी वकर ४४८३ २६८९.८०० | १४९४ ११९५.८ 
७ | १७-संगणक खर्च १६२ ९७.२०० ५४ ४३.२ 
२०-इतर  प्रशासकोय | १ ०.६०० ०.३०० ०.३०० 
खर्च 
९ | २४-पेट्रोल तेल वंगण ५४६ ३२७.६०० १८२ १४५.६ 
१० | ५१-मोटार वाहने १०९० ६५४ ३६३ २९१ 
एकूण ४६७८२८ २८०६९६.८०० | १५५९४१.३ १२४७५५.५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SYST १६१९/प्र.क्र.७०/पापु-१५ 


०२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तिय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच संदर्भिय शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ 
ते १९ व सोबतच्या परिशिष्ठातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


०३. सदर खर्च मागणी क्र.वाय-४, लेखाशीर्ष “२७०२-लहान पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व 
विकास आस्थापना(योजनेत्तर) २७०२ ३९१८” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. तसेच संचालक, 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून 
fess अनुदान मासिक तरतुदीतून (Monthly Cash Flow) भागविण्यात यावा. सदर निधी वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ शासन परिपत्रकातील तरतूदींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२६११२३२३४१२८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
h eta al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
| h 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da3 
a a Sa 7 e 4d0a2666 1f5eefb602c359549d8ed451 le, 
serialNumber=7268de4066097 18095 1c66d 
रि 0e657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb564 
८0८, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
N | ka aa Date: 2019.11.26 17:23:28 +05'30' 
(चेतन निकम) 


अवर सचिव eR ANIA 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२. उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
५. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६(२ प्रती) 

६. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४, पापु-२० 

७. निवड नस्ती पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


